= देशपांडे महाराष्ट्र कला महोत्सव २०२२ 
साठी येणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे-२०२२/प्र.क्र.१८६/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ७ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी यांचे पत्र क्र पुलआ/१९०४, 
दि २.११.२०२२ 


शासन निर्णय : 

पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांच्यामार्फत दि. १२.११.२०२२ ते दि. 
20.99.2022 या कालावधीत पु.ल. CATS महाराष्ट्र कला महोत्सव २०२२ चे आयोजन करण्याबाबत 
अकादमीने प्रस्तावित केले आहे. सदर महोत्सवांतर्गत होणाऱया विविध कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या रु. 
१४,२३,०००/-(अक्षरी रुपये चौदा लाख तेवीस हजार फक्त) एवढया खर्चास या झासन निर्णयाअन्वये 
प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. हा खर्च “मागणी क्रमांक झेडडी-०२, (०७) कला अकादमी(०७)(०१) पु.ल. SITS महाराष्ट्र 
कला अकादमी(२२०५१४६३)-५० इतर खर्च (अनिवाय)” या लेखाज्ीर्षाखाली सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात येईल. 


2. सदर खर्चासाठी प्रकल्प संचालक, पु.ल. MS महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्यास या संबंधिच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. सदर कार्यक्रमासाठी होणाऱ्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रकल्प संचालक, पु.ल. 
देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांनी शासनास सादर करावे. 


५. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि १७ एप्रिल २०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८,भाग पहिला, 
उपविभाग- तीन मधील अ.क्र.४ मधील परिच्छेद क्रमांक २७ (२) (अ) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्रमांक२-८7-2-1721)6०२-८०।१25 असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
G4 वदाधमोठ 


( विद्या वाघमारे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

८. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती (सां.का.२) 


